राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई _ 
निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देणेबाबत. 
(सन २०२०-२१) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२०/ प्रक्र.१८९/आ-५, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, कॉम्प्लेक्स बिल्डींग, 
८ व १० मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: २२ सप्टेंबर,२०२० 


संदर्भ : 
संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद ,मुंबई यांचे क्र.रारसंप/सन २०२०-२१ 
अनुदान/२०२०/३६५, दि. १३.०७.२०२० व दि.१६.०९.२०२० चे पत्र. 

शासन निर्णय: 


राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद ही शासकीय स्वायत्त संस्था असून या संस्थेचा मूळ SLIT राज्यात 
सुरक्षित रक्‍ताचा मुबलक पुरवठा वाजवी किंमतीत व्हावा हा आहे. या परिषदेसाठी सन 2020-29 या 
आर्थिक वर्षात रु. २०.०० कोटी इतकी तरतूद सहाय्यक अनुदान म्हणून अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आली आहे. त्यापैकी रु.२,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी फक्त) इतका निधी राज्य रक्‍त 
संक्रमण परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोकोपयोगी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम व 
वित्त विभागाच्या दि.१६ एप्रिल,२०१९ मधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याच्या अटीवर खर्च 
भागविण्यासाठी रु.२,००,००,०००/- अक्षरी रुपये दोन कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास 
याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र. अर्थस-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ व परिपत्रक 
क्र.२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ सोबतच्या अनुक्रमांक ९ मधील मुद्दा क्र. १ ते १० नमूद 
केलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. सदर प्रस्तावाशी संबंधित 
ळेखाशिर्षाखाली ३ महिन्यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधिचे उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य रक्‍त संक्रमण 
परिषदेने सादर केले असून यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरिक्षण / 
महालेखापाल यांचे गंभीर आक्षेप नाहीत. या योजनेअंतर्गचा निधी लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा 
होत नाही. सदर योजनेअंतर्गत वस्तु खरेदी प्रस्तावात खरेदी नियोजन करण्यात येते व खरेदी प्रक्रिया 
खरेदीसाठीच्या उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाने त्यांच्या क्र. भाखंस-२०१४/प्र.क्र.८२ भाग- 
३/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे होते व आवश्‍यकतेनुसार दरकरारावर खरेदी 
करण्यात येते. तसेच भांडवली वस्तुच्या खरेदी नंतर स्टॉक रजिस्टर मध्ये नोंद घेण्यात येते. सदर 
योजनेच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जुने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. सदर योजनेअंतर्गत 
वितरीत केलेल्या निधीचे नियंत्रण नियंत्रण अधिकाऱ्यामार्फत केले जाते. 


शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२०/प्र.क्र.१८९/आ-५ 


सदर मंजूर अनुदानातून राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या खालील 
विविध लोकोपयोगी योजना, कर्मचारी वर्गाचे वेतन, रक्‍तपेढयांना पुरविण्यात येणाऱ्या साहित्य 
सामुग्रीवरील खर्च भागविण्यात यावा 


अ.क्र तपशिल अंदाजित 
रक्‍कम 


शि जे.जे.महानगर  रक्‍तपेढी,भायखळा  येथीळ  मनुऱ्यबळ | रु.२१,००,०००/- 
सेवा,हाऊसकिपिंग,सुरक्षा win, बायोमेडिकल वेस्ट,इलेक्टिकल 
देखभाल इत्यादी कामे पुरविण्यात येणा-या संस्था/कंत्राटदांराचे 
देयक अदा करणे. 


२. | जीवन अमृत सेवा योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर काम करणा-या | रु.७५,००,०००/- 
कंत्राटी कर्मचा-यांच्या मानधनासाठी निधी. 


३ | जीवन अमृत सेवा योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर रक्‍त वाहतुकीच्या | रु.२३,००,०००/- 
कामासाठी नेमण्यात आलेल्या संस्थाचे मानधन. 


४ | जीवन अमृत सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या पुणे येथ | रु.७,५०,०००/- 
कार्यरत असलेल्या १०४ या कॉल सेंटरची देयके 


५ । जागतिक vader दिनानिमित्त स्वेच्छिक रक्‍तदात्यांचे आभार | रु.१९,००,०००/- 
मानणे जागतिक रक्‍तदाता दिन साजरा करण्यासाठी व स्वैच्छिक 
रक्‍तदानाचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावरील 
शासकिय रक्‍तपेढयांना निधी वितरीत करणे 


७ jaca व सिकलसेल आजारग्रस्त रुग्णांना मोफत रक्‍त | रु.१३,००,०००/- 
पुरवठा करणा-या परवानाधारक रक्‍तपेढयांना आर्थिक सहाय्य 
(रु.१००/-प्रति रक्‍तपिडावी) 


८ | राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद कार्यालय, सर जे.जे.महानगर रक्‍तपेढी | रु.८,००,०००/- 
व खारघर प्रशिक्षण केंद्र येथीळ विघूत देयके,दुरध्वनी 
देयके,मालमत्ता कर, कुरीअर चार्जेस व पोस्टेज चार्जेस व इतर 
कार्यालयीन किरकोळ खर्च 


९ | संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, सर्वर, da व संकेतस्थ, वातानुकुलित यंत्रे रु.१,५०,०००/- 
व इतर कार्यालयीन यंत्राची त्रिमाही देखभाल 


शिळ राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद व सर जे.जे.महानगर रक्‍तपेढीसाठी | रु.२,००,०००/- 
कार्यालयीन कामकाजसाठी स्टेशनरी व प्रिटींग साहित्य 


00 राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद कार्यालयात काम करणा-या कंत्राटी | रु.१५,००,०००/- 
कर्मचा-यांचे मानधन 


१२ | राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद कार्यालयाचे दुरुस्ती व नुतनीकरण व | रु.१०,००,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२०/प्र.क्र.१८९/आ-५ 


वातानुकुलित यंत्र खरेदी करणे 

१३ | सर जे.जे.महानगर रक्‍तपेढीसाठी Software Development साठी | रु.३,००,०००/- 

१४ | कार्यालयीन बैठका व इतर किरकोळ खर्च रु.२,००,०००/- 
एकूण रु.२,००,००,०००/- 


सदरचा खर्च खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. आर-१ 

२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 

राज्य योजनांतर्गत योजना 

(०६) (24) रक्‍त संक्रमण सेवा 

३१- सहाय्यक अनुदाने (२२१० ४४७३) 


राज्य रक्‍त संक्रमण परिषदेस वितरीत अनुदानाशी संबंधीत खर्चाचे देयक अधिदान व लेखा 
अधिकारी, मुंबई यांचेकडे सादर करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखा अधिकारी, 
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांना व सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९११२१२१३७३११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN VASANTRAO 


WAHUL 
DN: c=IN, st=Maharas! 


htra, 
2.5.4.20=5832592d7ee16b3f0ea3e5db3042 
72db0568995 14ece7f762990f9b1a0c5049, 


postalCode=400001, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=2e35734ec976bf5657815fb42 


c4d25b0b3c23b4c69600638f3deb172ac9e3 


OWAHUL Se 
(किरण वाहूल ) | 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) आणि (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 


२. अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रारसे-२०२०/प्र.क्र.१८९/आ-५ 


३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचाळनालय,मुंबई. 

५. संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई. 

सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा), (लेखा WAM, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


one G&G © 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


